पदस्थापनेतील अंशत: बदलाबाबत 
नियतकालिक बदल्या सन २०२१ - विभाग 
we व अधिव्याख्याता, शासकीय 
तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र.८१/२१ (भाग-२)/तांशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ 9) शासन Bea क्र.बदली-४३२१/प्र.क्र.9३/२१/तांशि-७, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१. 
2) शासन आदेशा क्र.बदली-४३२१/प्र.क्र.७४/२१/तांशि-७, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१. 


शासन आदेठा : 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन आदेश्ांन्वये विभाग प्रमुख आणि अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व 
तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे आदेडा निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. त्यापैकी खाली नमूद अध्यापकांच्या पदस्थापनेत त्यांच्या विनंतीनुसार अंशात: बदल 
करण्यात येत असून त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावापुढे स्तंभ-४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 
येत आहे. 


अ. अध्यापकाचे नाव शासन आदेश दि.०९/८/२०२१ | पदस्थापनेत अंशत: बदल 
क्र नुसार बदलीने पदस्थापनेचे | करुन पदस्थापनेचे सुधारित 
ठिकाण ठिकाण 
Lae | 2 3 a 
विभाग प्रमुख, स्थापत्य अभियांत्रिकी 

id st. Brarcit विठोबा शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना शासकीय तंत्रनिकेतन, 

साखळकर अवसरी 
विभाग प्रमुख, संगणक अभियांत्रिकी 

२ | श्री.संदीप प्रयागराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 

लांभाडे गडचिरोली साकोली 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 

3 श्री. रणजित चंद्रकांत शासकीय तंत्रनिकेतन, कराड शासकीय तंत्रनिकेतन, 
गवांदे नंदुरबार 

४ श्रीमती सविता लक्ष्मण । शासकोय तंत्रनिकेतन, नागपूर शासकीय तंत्रनिकेतन, 
तोरडमल अहमदनगर 

५ | श्रीमती शितल हरिश्चंद्र शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय निवासी महिला 
चिंचोलकर यवतमाळ तंत्रनिकेतन, लातूर 

अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 
६ | St. योगेश मनोहर दांदळे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, 
जळगांव अहमदनगर 


शासन Sea क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र.८१/२१ (भाग-२)/तांशि-७ 


अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी 
७ | श्रीमती सुजला परीमल शासकोय तंत्रनिकेतन, धुळे शासकोय तंत्रनिकेतन, 
फडनाईक अहमदनगर 
अधिव्याख्याता, पदार्थ विज्ञान 
८ | श्री.राजेश भाऊराव खरात | झासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे शासकोय तंत्रनिकेतन, 
औरंगाबाद 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी 
९. श्री. प्रकाडा वासूदेवकतोरे। झासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, आर्वी 
साकोली 
2. सदर Sear सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून ते तात्काळ अंमलात 
येतील. 
३. उपरोक्त अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 
४. सदर आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे उक्त अध्यापकांना संबंधित 


प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अध्यापकांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
व्हावे. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल या आदेझाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत 
शासनास सादर करावा. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००५१५३८२१५८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SAMEER 


LAXMAN DHERE 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


re] 
ap 


संबंधित विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याते ( तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


Ns] 
टी 


-O 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

प्रधान सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
प्राचार्य, सर्व संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

निवडनस्ती- (तांशि -७. 


A 


0८ ww 


£5) 


S A“ 
Soe a a Se a ee 


(३ 


pie} 
0 4“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


